मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुण 
नियंत्रण, पुणे या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि. ०१.०३.२०२१ 
दि.३१.०८.२०२१ पर्यन्त मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०२१/प्र.क्र.४३/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३०.०३.२०२१ 


संदर्भः १) मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे यांचे पत्र क्र. 
मु.अ(स्था) /जविप्रवगुनि/आ-३/५२/सन २०२१, दिनांक ११.०१.२०२१ 
२) शासन निर्णय क्रमांकःसीओई २०२०/प्र.क्र.२०/ज.वि, दिनांक १८.०९.२०२० 


शासन निर्णय : 

मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे यांचे कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील २९ पदांना दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ या कालावधीसाठी 
मुदतवाढ मंजुरी देण्यात येत आहे. 
२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च “मागणी क्र.५, ४८०१ वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च, 
०१, जलविद्युत निर्मिती, ००१ संचालन व प्रशासन, (०१) आस्थापना, (०१)(११) मुख्य अभियंता 
(स्थापत्य) जलविद्युत प्रकल्प, पुणे (कार्यक्रम) (४८०१ २४०३) " या लेखाशीर्षाखाली मंजूर होणा-या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ आ.पु.क 
दिनांक 94.02.2029 अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्तिय 
सल्लागार व उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२१०३३०१५१५०३६४२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


सोबत:- विवरणपत्र. Rajnish Ramkishor oN. CR Fash aro Sri, == 
5 h u k | a i 2021.03.30 15:21:12 +05'30' 
(र.रा.शुक्ला) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 


१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर. 

३. मुख्य अभियंता (स्था), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे. (५ प्रती) 

४. अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष,जळसंपदा विभाग, पुणे 
५. ज.वि. संग्रहार्थ. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२१/प्र.क्र.४३/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक : सीओई-२०२१/प्र.क्र.४३/ज.वि. दिनांक ३०.०३.२०२१चे 
विवरणपत्र 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशिल 


अ.क्र. पदनाम अस्थायी पदे 

मुख्य अभियंता १ 
सहाय्यक मुख्य अभियंता 1१ 

३ उप अभियंता (स्थापत्य) ३ 
विशेष अधीक्षक १ 

4 कनिष्ठ / शाखा / सहाय्यक अभियंता (श्रे.२) ३ 
द आरेखक 1१ 
अधीक्षक १ 

मुख्य दप्तर कारकून 1१ 

प्रथम लिपीक a 
ae. 3 o  ।वरिष्ठ लिपीक २ 
za १ ।कनिष्ठ लिपीक २ 
१२ ।लघु लेखक (उच्चश्रेणी) 1१ 
१३ | टंकलेखक ३ 
q ।वाहनचालक १ 
१५ । दप्तरी a se 
१६ ।नाईक १ 
qo ।शिपाई ३ 
१८  ।चौकीदार शका 
१९ दूरध्वनी चालक १ 
एकूण २९ 


R क. वि h R ki h 5 h kl Digitally signed by Rajnish Ramkishor Shukla 
DN: CN ॥ Shukla, C = IN, S = 
aj n । Ss 71 a m । Ss 1 0 r 1 U a Mahara: ,O= nt Of Maharashtra, OU = Water 
Resources Depart 
Date: 2021.03.30 


(र्‌.रा.शुक्ला) 
शासनाचे उप सचिव 


:25 +05'30' 


पृष्ठ २ पैकी २ 


